५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना 
(ओरस), सिंधुदूर्ग कार्यालयाकरीता साहित्य 
खरेदीसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राछासे-२६२२/प्र.क्र.९०/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, २०२२ 
३) क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/निधी मागणी/२०२१-२२/का-५/३४५६, 
दि. १२ ऑगस्ट, २०२२. 
प्रस्तावना :- 


५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना (ओरस), सिंधुदूर्ग या कार्यालयाकरीता 
संगणक-०४, कलर प्रिंटर, प्रिंटर -०४, लॅपटॉप-०२, प्रोजेक्टर-०१, लॅमिनेशन मश्ीन-०१ झेरॉक्स 
मश्ीन-०१, काट्रेज-०४, लॅमिनेशन पेपर-०२ रिम व टोनर-०८ इत्यादी साहित्य खरेदी करण्यासाठी 
एकूण रू. ४,८९,२१०/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना(ओरस), सिंधुदूर्ग या कार्यालयाकरीता 
संगणक ०४, प्रिंटर-०१, कलर प्रिंटर-४, लॅपटॉप-०२, प्रोजेक्टर-०१, SHAM मशीन-०१, कार्टेज- 
०४, OMAR पेपर-०२ रिम व टोनर-०८ इत्यादी साहित्य खरेदी करण्यासाठी एकूण रू. ४,८९,२१०/- 
इतका निधी वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर खर्च "मागणी क्रमांक ई-३, २२२४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, (१ विद्यार्थ्यासाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना (अनिवार्य) (२२०४-००१६)-१३, कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात 
आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 

३. वित्त विभागाच्या दि.०४/०४/२०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतूद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित समादेशक अधिकारी यांना आंहरण व 


संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (क्रीडा) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.९०/क्रीयुसे-३ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१३०१८२२०६८१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL SURYAKANT ae 
HANJE 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
७) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
qo) अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१२) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१४) ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना (ओरस), सिंधुदूर्ग 
१५) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७) अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५ व अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


